अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून व्यावसायीक 
पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद 
(Progressive Closure) करण्यास शासनाची मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय H.E-§4982§-HTED-918024/99/2023-MHT-TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट , २०२३. 


वाचा :- १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F. No. westen/ १- 
४००६८२३७०४०/२०२३/२"०9७॥७$9५/७ closure, दि २१/०७/२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र .१०/एनजीपी/संस्था 
बंद/२०२३/६१६, दिनांक २६/०७/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक १ च्या पत्रान्वये व्यावसायीक पदविका 
अभ्यासक्रमाची संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद (Progressive Closure) करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस 
अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्त दिनांक २६.०७.२०२३ रोजीचे पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी खाळील तक्त्यात नमुद व्यावसायीक अभियांत्रिकी 
पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून टप्प्याटप्प्याने बंद (>०9/855/8 Closure) करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. 


Sr | DTE AICTE Letter no Institute Name and Course Name Intake 
No. | Code & Date Address 
| D- F.No.westen/ १- Gramin Vikas | Diploma in Civil ६० 
४६०४ ४००६८२३७०४०/२ | Multipurpose Education | Engineering 

023/Progressive | Society’s Prabhat | Diploma in computer | ६०0 

closure, Diploma College of | Engineering 

Date:29/019/20 Engineering sRui,Gat Diploma in Electronics | ६० 

23 No.§0,902,Mouza and 

Rui,Brahmapuri,Dist- Telecommunication 


Chandrapur-88 9208, Engineering 


Diploma in ६० 
Mechanical 


Engineering 


२. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्त प्रपत्रामध्ये नमुद 
व्यावसायीक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून टप्प्याटप्प्याने बंद 
(Progressive Closure) करण्यास खालील अटी व AAA अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः E-651426-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5) 


३. 


१. या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की गुणपत्रिका, 
उत्तरपत्रिका,निकालपत्रे, विद्यार्थ्याचे पत्ते,फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाकडे सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 

2. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबतीत 
न्यायप्रविष्ठ असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. भविष्यकाळात कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार राहील. 


3. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर 
बंधनकारक राहील. 
8, संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 


शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास आल्यास त्याची 
परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

५. संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व माजी 
विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

६. संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देय 
असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०११४२८३५६२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


१० 


११: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANITA PRAMOD TUMMULWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

A N | TA Pp R A M O D 2.5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e64590 
9c87e1f590a4c48ac5be90c246e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


T U M M U LWA R serialINumber=39BOAF455329387CB15636BD3643843 
7C8ADACC592042C2DF9B77B499001996D, cn=ANITA 
PRAMOD TUMMULWAR 
Date: 2023.08.01 14:31:25 +05'30' 


(अनिता तुम्मुलवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ., 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 


. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. संबंधित संस्था., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रळोक भवन, 


जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१., 


. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी 


दिल्ली-११० ००२., 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली., 
.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल रिसर्च 


बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) कॅम्पस,विहार लेक पवई, मुंबई - 
४०० ०८७, 
निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


